राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन व दुरुस्ती 
कामाकरीता वास्तुविशारदांना शुल्क अदा 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुवसं २०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक पुवसं २०११/प्र.क्र.९१/सां.का.३, 
दिनांक २८.०१.२०१३ 
२) संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. स्मारके/२०१८/१७५३, 
दिनांक १९.०७.२०१८. 
३) संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. स्मारके/२०१८/१७७३, 
दिनांक २०.०७.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन व संवर्धन कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याकरीता तज्ञ वास्तुविशारद 
यांची नामिकासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर नामिकासूचीतील वास्तुविशारदांना त्यांनी राज्य संरक्षित 
स्मारकांच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे तसेच इतर कामांकरीता उपर्निदिष्ट क्रमांक १ 
येथील शासन निर्णयान्वये शुल्काचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
वास्तुविश्ारदांनी राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन व दुरुस्ती कामाकरीता दिलेल्या सेवेचे एकुण मानधन 
रु.७४,३९,०९६/- इतक्या शुल्कास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या प्रपत्र -अ व प्रपत्र - ब येथे नमूद वास्तुविशारदांना रु.७४,३९,०९६/- 
(रुपये PAST लाख एकोणचाळीस हजार शहाण्णव फक्त) इतके शुल्क अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. या साठी होणारा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी -२ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ कला व संस्कृति 
(००) १०३, पुरातत्वशास्त्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्टया महत्वाचे किल्ले आणि धार्मिक स्थळे 
यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम), (२२०५ १३०२) ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात करण्यात यावा. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०४. हा शासन निर्णय, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ 
मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 3, 
दिनांक 02 एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांस अधिन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं २०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.३ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११२२१६३७२०८७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao 


Thorat 
Date: 2018.11.22 16:41:30 +05'30' 
(विलास रा.थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक , पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग, औरंगाबाद/रत्नागिरी/नाशिक/नांदेड 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (१व २ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (१ व २ लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागारअधिकारी, औरंगाबाद / रत्नागिरी /नाशिक /नांदेड 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


AD 


SMO SS ०८ w 
oy NS, Se ee 


(३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं २०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.३ 


(शासन निर्णय क्रमांक पुवसं २०१८/ प्र.क्र.११९/ सां.का.३, दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८ सोबतचे प्रपत्र) 


प्रपत्र -अ 
विभाग अ स्मारकाचे नाव वास्तुविशारद यांच्या | वास्तुविशारदास 
क्र फर्मचे नाव अदा करावयाचे 
शुल्क 
सहायक संचालक , वि डीन बंगला,मुंबई संक्रमण डिझाईन रू.५,७१,१४६/- 
रत्नागिरी स्टुडियो,मुंबई 
Q | भरतगड किल्ला, मसुरे, ।मे. इंद्रजित अण्डरुपा | रू.१,५०,०००/- 
ता.मालवण जि.सिंधुदूर्ग । नागेशकर, कोल्हापूर 
३ । पूर्णगड किल्ला,पुर्णणड, ।मे. इंद्रजित अण्ड रुपा | रू.१,५०,०००/- 
ता.जि.रत्नागिरी नागेशकर, कोल्हापूर 
४ | शिरगाव किल्ला, शिरगाव | मे.अजिक्यतारा रू.५,५०,४७०/- 
ता.जि.पालघर कन्सल्टंट,नाशिक 
५ | Sardar किल्ला, रेडडी, | मे.अजिक्यतारा रू.६,१८,८१९/- 
ता.मालवण जि.सिंधुदूर्ग । कन्सल्टंट,नाशिक 
६ । बाणकोट किल्ला, मे.अजिक्यतारा रू.३,३४,०१७/- 
बाणकोट ता.मंडणगड, | कन्सल्टंट,नाशिक 
जि.रत्नागिरी 
सहायक संचालक , ७ । राघोबादादा वाडा, मे.अजिक्यतारा रू.१,९८,२२६/- 
नाशिक कोपरगाव ता.कोपरगाव , | कन्सल्टंट,नाशिक 
जि.अहमदनगर 
८ | स्वातंत्रवीर मे.अजिक्यतारा रू.१,०८,००४/- 
सावरकरवाडा, भगूर , कन्सल्टंट,नाशिक 
ता.जि.नाशिक 
९ |खर्डाकिल्ला, खर्डा, मे.अजिक्यतारा रू.५,३०,६२८/- 
ता.जामखेड,जि.अहमदन | कन्सल्टंट,नाशिक 
गर 
faa o | dors किल्ला, अंकाई, मे.अजिक्यतारा रू.५,९७,४०५/- 
ता.येवला, जि.नाशिक कन्सल्टंट,नाशिक 
ha १ | अंकाई किल्ला, अंकाई, मे.अजिक्यतारा रू.६,२६,३३३/- 
ता.येवला, जि.नाशिक कन्सल्टंट,नाशिक 
सहायक संचालक, १२ | अंतुर किल्ला, नागापूर,  । डी.पी.डिझाईन रू.३,९५,५५६/- 
औरंगाबाद ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद | असोसिएटस्‌, 
औरंगाबाद 
१३ । धारूर किल्ला, धारूर, डी.पी.डिझाईन रू.४,९८,६९०/- 
ता.धारूर जि.बीड असोसिएटस्‌, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं २०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.३ 


१४ | वेताळवाडी किल्ला, डी.पी.डिझाईन रू.५,४३,२०५/- 
सोयगाव, ता.सोयगाव, । असोसिएटस्‌, 
जि.औरंगाबाद औरंगाबाद 
१५ | महादेव मंदिर, अन्वा, डी.पी.डिझाईन रू.१,११,६२८/- 
ता.भोकरदन जि.जालना | असोसिएटस्‌, 
औरंगाबाद 
१६ | संत गोरोबाकाका यांचे ।डी.पी.डिझाईन रू.६५,२०४/- 
घर, तेर, असोसिएटस्‌, 
ता.जि.उस्मानाबाद औरंगाबाद 
१७ । स्तुप, तेर, डी.पी.डिझाईन रू.२३,३२६/- 
ता.जि.उस्मानाबाद असोसिएटस्‌, 
औरंगाबाद 
एकूण | रू.६०,७२, ६५७/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं २०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.३ 


(शासन निर्णय क्रमांक पुवसं २०१८/ प्र.क्र.११९/ सां.का.३, दिनांक : २२ नोव्हेंबर,२०१८ सोबतचे प्रपत्र) 


प्रपत्र-ब 
विभाग अ स्मारकाचे नाव वास्तुविशारद यांच्या । वास्तुविशारदास 
क्र फर्मचे नाव अदा करावयाचे 
शुल्क 
सहायक संचालक, दिं संगमेश्वर मंदिर, पाटोदा, | आर्क असोसिएटस्‌ , । रू.१,५४,५३८/- 
औरंगाबाद ता.पाटोदा,जि.बीड औरंगाबाद 
सहायक संचालक, २ | मातृतिर्थ तलाव, माहूर, । आर्क असोसिएटस्‌ , । रू.२,९७,७५६/- 
नांदेड जि.नांदेड औरंगाबाद 
3 | माहूर किल्ला, माहूर, आर्क असोसिएटस्‌ , । रू.४,७१,८००/- 
ता.माहूर जि.नांदेड औरंगाबाद 
४ | aka किल्ला, औसा, आर्क असोसिएटस्‌ , । रूु.३,०८,७९८/- 
ता.औसा, जि.लातुर औरंगाबाद 
५. | बाग ए हिस्साम, उदगिर, | आर्क असोसिएटस्‌ , । रूु.१,३३,५४७/- 
ता.उदगिर, जि.लातुर | औरंगाबाद 
एकूण | रू.१३,६६,४३९ /- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


